“सन 2023-28 या आर्थिक asta परदेशी 
शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत निधी वितरीत 
करण्याबाबत” 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: शिवृत्ती-२०२३/प्र.क्र.०१/शिक्षण-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ मार्च, २०२४ 


संदर्भ :- १. शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग क्र. शिवृत्ती २०१८/प्र.क्र.११८/ 

शिक्षण, दि. ११.१०.२०१८ 

२. शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग क्र. शिवृत्ती २०२२/प्र.क्र.०६/ 
शिक्षण-२, दि. २१.०६.२०२३ 

३. शासन ज्ञापन, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग क्र. शिवृत्ती २०२३/प्र.क्र.०१/ 
शिक्षण-२, दि. ०२.०८.२०२३ 

४. शासन ज्ञापन, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग क्र. शिवृत्ती २०२३/प्र.क्र.०१/ 
शिक्षण-२, दि. ०३.११.२०२३ 

५.संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांचे दि.३०.०३.२०२४ रोजीचा 
ई-मेल संदेश. 


प्रस्तावना:- 

विमुक्‍त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासप्रवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील मुलामुलींना परदेशी 
उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत शासन निर्णय संदर्भ क्र.१ दिनांक ११.१०.२०१८ च्या तरतूदीनुसार 
सन २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षासाठी शासन निर्णय संदर्भ क्र.२ दिनांक २१.०६.२०२३ नुसार ०३ विद्यार्थ्यांची 
निवड करण्यात आली आहे. सन २०२२-२३ करिता परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत निवड केलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी 
लातूर विभागातील Haya विलास मामडगे या विद्यार्थ्याची University Of Technology, Sydney (UTS) या 
विद्यापीठात Master Of Engineering या २ वर्षाच्या अभ्यासक्रमासाठी परदेश शिष्यवृत्ती सन २०२२-२३ करिता निवड 
करण्यात आली आहे. परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत सदर विद्यार्थ्यास प्रथम वर्षातील प्रथम सत्र, दुसरे सत्र व द्वितीय 
वर्षातील प्रथम सत्राकरिता शासन निर्णय संदर्भ क्र.३ दिनांक ०२.०८.२०२३ नुसार रु. ५६,६६,८२७/- (अक्षरी रुपये 
छपन्न लक्ष सहासष्ठ हजार आठडो सत्तावीस फक्त) तसेच द्वितीय वर्षातील द्वितीय सत्राकरिता शासन निर्णय संदर्भ 
क्र.४ दिनांक 03.99.2023 नुसार रु. १८,१५,६२१/- (अक्षरी रुपये अठरा लक्ष पंधरा हजार सहाशे एकवीस फक्त) 
इतकी शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात आली आहे. 

सदर विद्यार्थ्याने परदेशातील शैक्षणिक कालावधीच्या दोन्ही वर्षाचा अभ्यासक्रम पूर्ण करुन परदेशातून 
विमान प्रवासाने भारतात परत आल्याचे कळविले आहे. तसेच सदर विमान प्रवासासाठी अनुज्ञेय LAT अदा 
करण्याची मागणी केली आहे. कु.शुभम मामडगे यांच्याकडील प्राप्त मागणीनुसार संचालक, इतर मागास बहुजन 
कल्याण संचालनालय पुणे यांनी संदर्भ क्र.५ च्या पत्रान्वये प्रचलित शासन निर्णयातील अटी व शार्तीनुसार 
कु.मामडगे यास विमान प्रवासासाठी देय रक्‍कम रु.९२,३५०/- (अक्षरी Arad हजार तीनशो पन्नास फक्त) इतका 


शासन निर्णय क्रमांकः शिवृत्ती-२०२३/प्र.क्र.०१/शिक्षण-२ 


निधी वितरीत करण्याबाबत wears aire. यास्तव सदर निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय :- 

सन २०२२-२३ या शौक्षणिक वर्षात परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत निवड केलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी 
लातूर विभागातील कु.शुभम विलास मामडगे विद्यार्थी परदेशातील दोन वर्षाचा अभ्यासक्रम पूर्ण करुन ऑस्ट्रेलिया 
देशातूर विमानाने प्रवास करुन भारतात परत आल्याने Gat योजनेतील तरतुदीनुसार या विद्यार्थ्याचा विमान 
प्रवासावर झालेला खर्च रक्‍कम रु.९२,३५०/- (अक्षरी lag हजार Ge) पन्नास Hae) खाळीळ Tears 
तपशिलानुसार वितरीत करण्यास याद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. विद्यार्थ्याचे शैक्षणीक | शिष्यवृत्तीची बाब परदेशी चलन (ऑस्ट्रेलियन डॉलर $ | एकूण रक्‍कम 
ee उत (रु.५६.०५) दिनांक २०.०७.२०२३ चा भारतीय 
i ne चलनाचा दर 
१ शुभम [jay विमान प्रवास $ १९४६.१२ रु.९२,३५०.८८/- 
विलास 
मामडगे 
2. उपरोक्तप्रमाणे निधी वितरणासाठी संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांना 


नियंत्रक अधिकारी व प्रादेशिक उपसंचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण (प्रादेशिक) विभाग, अमरावती यांना 
आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

नियंत्रक अधिकारी तथा संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांनी उपरोक्‍त 
प्रमाणे वितरीत करण्यात आलेल्या तरतूदीच्या मर्यादेत विहित प्रयोजनासाठी खर्च करावा. सदर निधी खर्च 
झाल्यावर खर्चाचे विवरण (जिल्हा निहाय/लाभार्थी संख्या) व उपयोगिता प्रमाणपत्र न चूकता शासनास सादर 
करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी तथा संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांची 
राहील. 
३. परदेशी शिष्यवृत्ती अंतर्गत शासन निर्णय संदर्भ क्र. १ दि. ११.१०.२०१८ व AIR शुद्धिपत्रक 
दि. २४.०१.२०२३ व दि.१६.०३.२०२३ मधील अटी व शार्तीची पुर्तता करुन संबंधित विद्यार्थ्यांचे निधी मागणीचे 
प्रस्ताव तपासून निधी मंजूर करावा. 
४. सदर निधी खर्च करतांना वित्तीय नियमावली, महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका तसेच वित्त 
विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय/परिपत्रकातील अटी व श्तींचा भंग होणार नाही, याची दक्षता 
घेण्याची जबाबदारी संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांची राहील. 
4, सदर खर्च सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात "मागणी क्रमांक झेडजी-०३ (02) (१८) विजाभज, इमाव 
व विमाप्र प्रवर्गातील गुणवंत मुलामुलींना परेदश्ात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती (कार्यक्रम) (२२२५ एफ २१८)" या 
लेखाशीर्षातर्गत उपलब्ध केलेल्या तरतूदीतून करण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शिवृत्ती-२०२३/प्र.क्र.०१/शिक्षण-२ 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या wWww.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२४०४०२१२४२००२२३४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


lly signed by KAILAS TARACHAND SALUNKE 


ly 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=OTHER BACKWARD 
BAHUJAN WELFARE DEPARTMENT, 
4.20=225 1a03d4696F35feb94e0a8547536fa68882bdecaaba93cee29502 
d225f6286, postalCod: hi 


2, डॉस 
SA L U N KE rialNumber=35C845457FD4B891 124529DBD2192A0E21273AD7339A5C 
A3B170A0E91352CED7, cn=KAILAS TARACHAND SALUNK! 
Date: 2024.04.02 12:52:14 +05'30' 


(केलास ता. साळुंके) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे. 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरीक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता), मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, लातूर. 

प्रादेशिक उप संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण (प्रादेशिक) विभाग, लातूर. 


. मा.मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण यांचे खाजगी सचिव 
. मा. प्रधान सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक. 
९. 


कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


१०. निवडनस्ती (शिक्षण-२) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


